महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन 
प्राधिकरणासाठी पदनिर्मिती. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- एलव्हीएस-२०१७/प्र.क्र. ६९/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक :- ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. एलव्हीएस 
२०१७ /प्र.क्र. ६९/पदुम-४, दि.१६.०९.२०२४. 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागाचे शासन पुरक पत्र क्र. एलव्हीएस 
२०१७ /प्र.क्र. ६९/पदुम-४, दि.०७.१०.२०२४. 
३. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 
2023 /प्र.क्र. १३३/पदुम-१६/(८-६९९७९२), दि.१२.०३.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


वाचा क्र. २ येथील दि. ०७.१०.२०२४ च्या शासन पुरक पत्रामधील क्र. ४ येथील संकेतांक क्र. 
२४०३०४३६ या ऐवजी २४०३०३४७ असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेताक २०२४१००८११५७१८०००१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIWRUTTI BHAGUJI 
MARALE 


(नि.भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री Gaal) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, Wass आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
५. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण यांना आयुक्‍त पशुसंवर्धन , पुणे यांच्या मार्फत 
६. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त waa 
७. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त. 
८. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
९. वित्त विभाग (कार्यासन आपुक) मंत्रालय, मुंबई 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी . 
१२. सर्व जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे. 
१३. अवर सचिव (पदुम-३) / कक्ष अधिकारी (पदुम-१ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती पदुम-४ 


